जिल्हा क्रीडा अधिकारी/सहाय्यक संचालक, गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या... 
श्रीम.लतिका लुकेरवाळे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, वर्धा 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१३२३/प्र.क्र.५३/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १ सप्टेंबर, 2023 


संदर्भ - शासन seat समक्रमांक दिनांक २० जून, २०२३ व दिनांक १४ जुले, २०२३ 
शासन आदेशा - 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक २०/६/२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये श्रीम.लतिका लेकुरवाळे, जिल्हा 
क्रीडा अधिकारी, वर्धा यांची जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अकोला या ठिकाणी नियतकालिक बदली करण्यात 
आली होती. उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक १४/०७/२०२३ रोजीच्या आदेशानुसार श्रीम.लतिका लेकुरवाळे 
यांची जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अकोला या पदावर करण्यात आलेली बदली रद्द करण्यात आली होती. 


२. आता, या आदेशान्वये श्रीम.लतिका लेकुरवाळे यांना जिल्हा क्रीडा अधिकारी, वर्धा या पदावर 
देण्यात आलेली मुदतवाढ रद्द करून त्यांची शासनाच्या उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक २०/०६/२०२३ 
रोजीच्या आदेझ्ानुसार जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अकोला या ठिकाणी नियतकालिक बदली करण्यात येत 
आहे. 


३. आयुक्त, क्रोडा व युवक सेवा, पुणे यांनी उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली 
झालेले अधिकारी त्वरीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी. 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, वर्धा या पदाचा अतिरीक्त कार्यभार श्री.अविनाशा पुंड, जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०११८०७०७८०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJ!I AVHAD. 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL, 
D N YA N E S H WA R EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=190ce31a764c50caee9al 1b81ac560fcOd8Sbb0ebc377 

47135, postalCode=400032, st=M: 
I Number=05AE420767 1 9D0FCESDC8ACF3A44FBA50819D. 

A S A R AJ | AV H A D DOD088B25A2D0D7CDE0256A48B0, -DNYANESHWAR 

ASARAJI AVHAD 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१३२३/प्र.क्र.५३/क्रीयुसे-२ 


सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

प्रत माहितीसाठी 

मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३), 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


